केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग 
योजनेतंर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता सन 
२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पित निधीतून बीडीएस 
प्रणालीवर निधी वितरीत करणेबाबत. 

राज्य हिस्सा ( लेखाशिर्ष २४०१बी ३८४) Yo टक्के 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-प्रओ-२०२२/प्र.क्र.१७३/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- 9) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-अ, दिनांक २३/१२/२०२०. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४/४/२०२२. 
३) नोडल अधिकारी (PMFEME) तथा संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियाजन), कृषि आयुक्‍तलय, 
महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे जा.क्र.//पीएमएफएमई/प्रस्ताव/२०६०९/२०२२, दि.०९/०६/२०२२. 
४ शासनाचे केंद्र शासनास लिहिलेले समक्रमांकाचे इंग्रजी No.PAY-2022/CR.998/8A, 
dt.92/0(9/2022 रोजीचे पत्र. 
५) आयुकत ( कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र./पीएमएफएमई/प्रस्ताव/ 
२२१३६/२०२२, दि.२३/०६/२०२२ व जा.क्र. पीएमएफएमई/२४७९८/२०२२,दि.१५/०७/२०२२ 
चे पक्र. 
६) शासन निर्णय क्र.प्रअयो-२०२२/ प्र.क्र.१६९/९-ओ. दिनांक २६/०७/२०२२ 
७ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासण निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/ प्र.क्र.६६/ 
अर्थसंकल्प ( विधयो),दिनांक २/९/२०२२ 
प्रस्तावना:- 
राज्यातील असंघटित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील उद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र 
पुरस्कृत Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) 
या योजनेस केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न 
प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) ही योजना राज्यात सन २०२०-२१ पासून पुढील पाच वर्षासाठी म्हणजेच सन 
२०२४-२०२५ पर्यंत राबविण्यास वरील वाचा येथील दिनांक २३/१२/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
देण्यात आली आहे. 
सदरहू योजनेची सन २०२२-२०२३ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा 
मिळून एकुण रुपये १७५.९० कोटी ( रुपये VHal पंच्याहत्तर कोटी नव्वद लक्ष फक्त ) एवढया रकमेच्या 
कार्यक्रमास उपरोक्त वाचा येथील क्र.६च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. वित्त 
विभागाने सन २०२२-२३ मध्ये go टक्केच्या मर्यादेतच अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
प्रणालीव्दारे वितरित केला जाईल असे उपरोक्त वाचा येथील क्र.२ च्या परिपत्रकान्वे स्पष्ट केले आहे. आयुक्‍त 
(कृषि) यांच्याकडून उपरोक्त वाचा येथील क्रमांक ५ च्या पत्रान्व्ये राज्य हिऱ्यांच्या रु.२०००.०० लाख एवढया 
निधीच्या केलेल्या मागणी पैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राज्य Sa रु.४५.७७ लाख रक्कमेची 
मागणी केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रओ-२०२२/प्र.क्र.१७३/९-ओ 


केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग या योजनेसाठी अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी सन 
२०२२-२३ करिता राज्य हिस्सा ( २४०१बी३८४) या लेखाशिर्षाखाली रुपये ६००.०० लाख एवढी अर्थसंकल्पीय 
तरतूद केली असुन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने वित्त विभागाच्या वाचा येथील क्रं.२ च्या 
परिपत्रकातील निर्देशानूसार अर्थसंकल्पीय निधीच्या ६० टक्के च्या मर्यादेत राज्यहिस्साचा रु. ४५.७७ लाख 
इतका निधी वितरीत करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुख 
म्हणून सचिव (कृषी) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत केला आहे. सदरहू निधी 
आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

१. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतंर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२२-२३ 
करिता राज्य हिस्सा रुपये ४५.७७ लाख ( रुपये पंचेचाळीस लाख सत्याहत्तर हजार फक्त ) एवढा निधी 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय पुणे यांना वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर निधी खालील लेखाशिर्षातर्गत चालू वर्षी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


प्रवर्ग राज्य हिस्सा (४०%) 
अनुसुचित जाती । मागणी क्र.एन-०३ 
प्रवर्ग २४०१-पीक संवर्धन 


७८९-अनुसूचित जातींसाठी fears घटक योजना 

०१ - अनुसूचित जाती घटकांतर्गत योजना 

(०१) (२७) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 
(राज्य हिस्सा ४०%) 

३३ अर्थसहाय्य ( 2809 B 328) 


३. सदर वितरीत निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना 
करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार याच वर्षात निधी खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेल्या भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र, कृषि व पदुम विभाग ,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांना प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 


४. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसुचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

५. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार, नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय 


नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ०४/०४/२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रओ-२०२२/प्र.क्र.१७३/९-ओ 


६. 


सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ०४/०४/२०२२ रोजीचे शासन परिपत्रक 


तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थसंकल्प 
(विघयो) , दिनांक २ सप्टेंबर, २०२२ अन्वये त्या विभागांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२१११३१३८२४०१ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येते आहे. 


प्रति:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | त 
HEMANT ण neem orrectnee eee 


2.5.4.20=1775f528a439e88c4c 1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff 


GORAKHNATH आ a ise 
MHAPANKAR : शि 
(हे.गो.म्हापणकर) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे प्रधान सचिव. 
३) मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे सचिव. 
४) मा.मंत्री (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
५) मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
६) मा.विरोधी पक्षनेते,महाराष्ट्र विधानपरिषद / विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई.४०००३२. 
७ सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
८) मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय,मुंबई.४०० ०३२. 
९) अपर मुख्य सचिव ( नियोजन) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 


१०) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

११) प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

१२) प्रधान सचिव (कृषी), कृषि व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई.३२. 

१३) प्रधान सचिव (पदुम),कृषि व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई ३२. 

१४ आयुक्‍त ( कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१५) राज्य नोडल एजन्सी ( पीएमएफएमई) तथा आयुकत (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६) राज्य नोडल अधिकारी ( पीएमएफएमई) तथा संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१७) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा ),मुंबई/नागपुर . 

१८) संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे. 

१९) सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

२०) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२१) सहायक संचालक (लेखा-१,कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२२) महालेखापाल 9/2, ( लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा),मुंबई /नागपूर. 

२३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रओ-२०२२/प्र.क्र.१७३/९-ओ 


२४) संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई. 

२५) संचालक,अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,मुंबई. 

२६) सह GASH, SA व कोषागरे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई Yoo ०३२. 

२७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२८) माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मंत्राळय,मुंबई. 

२९) कक्ष अधिकारी (का.१४३१) नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२. 

30) कक्ष अधिकारी ( अर्थ-१३/ व्यय १), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 

३१ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प ( विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२ 

३२) कक्ष अधिकारी (2-8), कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई ३२ 

३३) निवड नस्ती ९-ओ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


